जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२२२/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११. 
मादाम कामा मार्ग, ५ वा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनाक : २१ सप्टेंबर, २०२२. 


पहा : १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, 

दि.१०/९/२००१. 

२. शासन निर्णय, क्र. अस्थायी ०२२२/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११,दि.०४/०३/२०२२. 

३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.१८/०८/२०२२. 

४. जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांचे पत्र जा.क्र.538.४३/६२३ /२०२२, 
दि.१८/०८/२०२२. 

प्रस्तावना : 


जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील २१४ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंतच्या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने 
जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील २१४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर यांनी दि.१८.०८.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
विनंती केल्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील teat नमूद केलेली २१४ अस्थायी 
पदे दि.०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम अस्थायी पदांची 
संख्या 

१ | लघुलेखक श्रेणी -१ ०२ 

Q लघुलेखक श्रेणी -2 ०३ 

3 लघुलेखक श्रेणी -3 ०९ 

४ अधिक्षक ०६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२२/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११. 


4 सहाय्यक अधिक्षक १० 
६ वरिष्ठ लिपिक २८ 

कनिष्ठ लिपिक ८२ 

कनिष्ठ लिपिक (लघुलेखकाचा भत्ता) ।०१ 
९ वाहन चालक ०२ 
१० | मुख्य बेलिफ ०३ 
११ । बेलीफ २८ 
१२  । पुस्तक बांधणीकार ०२ 
१३ । हवालदार ०१ 
१४ । शिपाई ऱ्ह 
१५ । पहारेकरी ०८ 
१६ | PHS 03 

एकूण अस्थायी पदे २१४ 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, 
(०२)जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीछा (२०१४०१७२)(दत्तमत)(अनिवायी, 
०१- वेतन या लेखाज्ीर्षाखालील सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.१८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

छु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२२१६४५५०७९१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
HEMANGI AJIT 
SHETYE 


(हेमांगी sea) 

कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 
६. विधि व न्याय विभाग,कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग, आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


०८ “८७ A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


